जिल्हा नियोजन समिती रायगड समितीवर 
नामनिर्देशित तसेच विशेष निमंत्रित सदस्यांची 


नियुक्‍ती करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : डिएपी -२०२१/प्र.क्र.११/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १६मार्च, २०२१. 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८, 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम २०००. 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, रायगड 
यांचे.क्र.नियोजन/कार्या-२/जिवायो/१५२/२०२१, दि.२८/०१/२०२१. 
शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” मधील कलम 3 A 
पोटकलम ३(३)दोन (क )नुसार व पोटकलम (3) मधील (चार) (फ) येथिल तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ 
मध्ये दर्शविलेल्या, विधीमंडळ/संसद सदस्यांमधून नामनिर्देशानाच्या २ सदस्यांची, जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेल्या २ 
व्यक्तिची “नामनिर्देशित सदस्य” तसेच जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या व सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या 
क्षेत्रातील निवासी असलेल्या ११ व्यक्तिची “विशेष निमंत्रित” म्हणून रायगड जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती 
करण्यास झासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव,जिल्हा नियोजन समिती, रायगड यांनी उपरोक्‍त आदेशा सर्व संबंधितांच्या 
निदर्डानास आणावेत. 
३. रायगड जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित तसेच विशेष निमंत्रित यांच्या करण्यात आलेल्या 


नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द होईपर्यंत या पैकी जे अगोदर घडेल, तो पर्यंत 
अबाधित राहतील. 

8. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.indl संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३१६१३२४१५४५१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. शिया 
Vijesing Fattesing Vasave एव atest visors S= sahara, 


O = Government of Maharashtra, OU = Planning Department 
Date: 2021.03.16 13:29:34 +05'30' 


(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१.मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२.मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
३.मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
४.मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 
५.मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, रायगड यांचे खाजगी सचिव 
६.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
७.विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण. 
८.जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, रायगड. 
९.उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण विभाग, कोकण. 
१०.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, रायगड 
११.जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड. 
१२.महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
१३.कोषागार अधिकारी, रायगड. 
१४.निवड नस्ती, का-१४८१-अ, नियोजन विभाग. 


झासन निर्णय क्रमांकः डिएपी -२०२१/प्र.क्र.११/का-१४८१-अ 


शासन निर्णय क्रमांक : डिएपी -२०२१/प्र.क्र. ११/का-१४८१- अ, दि. १६ APA, २०२१ सोबतचे 


विवरणपत्र “अ 
विधानमंडळ किंवा संसद सदस्यांमधून नियुक्‍त नामनिर्देशित सदस्य 
अ.क्र सदस्याचे नाव पत्ता 
।_१__|मा.खा.श्री.ससुनील तटकरे, लोकसभा सदस्य | रायगड मतदारसंघ 
२ ।मा.आ.श्री.भरतऱेठ गोगावले, विधानसभा महाड मतदारसंघ 
सदस्य 
जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले नामनिर्देशित सदस्य 
| 9 श्री.सुरेश लाड कर्जत, जि.रायगड 
२ | श्री.मनोहर भोईर उरण, जि.रायगड 
विशेष निमंत्रित सदस्य 
श्री.मंहम्मद मेमन बोर्ली, ता.श्रीवर्धन, जि.रायगड 
2 श्री.बाळकृष्ण धोंडू राऊळ ता.महाड, जि.रायगड 
३ | सौ.अपेक्षा अमोल कारेकर बिरवाडी, ता.महाड, जि.रायगड 
8 श्री.अनिल नवगणे माणगाव, जि.रायगड 
५ | Hadas विश्वनाथ घाटवळ खालापूर, जि.रायगड 
६ श्री.संतोष निगडे बेलोशी,अलिबाग, जि.रायगड 
७ श्री.प्रसाद रमाकांत पाटील वाशी,पेण, जि.रायगड 
८ | अँड.श्री.प्रविण मधुकर ठाकूर अलिबाग, जि.रायगड 
९ ।श्री.हेमराज नाथा म्हात्रे पाले(बु.), पनवेल, जि.रायगड 
| ao o | श्री.सुबोध महाडीक वारशीव,मुरूड, जि.रायगड 
११ | १ | श्री.काशिनाथ तुकाराम पाटील वलप,पनवेल, जि.रायगड 


Digitally signed by Vijesing Fattesing Vasa 


Vij esi ng Fattes i ng Vas ave BN: CN = Viesing Fattesing Vasave,¢ = IN, S = Maharashtra, 


Vv 
Maharashtra, OU = Planning Department 


Date: 2021.03.16 13:29:52 +05'30" 


(वि.फ.वसावे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


